रिट याचिका क्र. ४६३३/ २०१६ श्रीम. सरूबाई 
नारायणसिंह ठाकूर, जि. नांदेड या प्रकरणी मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या 
दि.०४/०३/२०२० रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार 
कार्यवाही करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-१२१७/१३६/प्र.क्र.४०/स्वासैक-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक: ०७ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :- 
१) रिट याचिका क्र. ४६३३/२०१६ श्रीमती सरूबाई नारायणसिंह ठाकूर या प्रकरणी मा.उच्च 
न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचा दिनांक ०४/०३/२०२० रोजीचा न्यायनिर्णय 
२) जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचे पत्र क्र. २०१९/मश्शाका-१/डेस्क-२/पोल६/ 
सीआर-३१/२०२०, दि.१२/०८/२०२० 


प्रस्तावना - 

१. अर्जदार श्रीमती सरूबाई नारायणसिंह ठाकूर यांनी त्यांचे पती कै. नारायणसिंह किसनसिंह 
ठाकूर, जि. नांदेड यांनी हेद्राबाद मुक्‍ती संग्रामात भूमिगत राहून काम केल्याबाबत त्यांना स्वातंत्र्य सैनिक 
पेन्हान मिळण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट पिटीशन क्र. ४६३३/२०१६ 
दाखल केले आहे. सदर याचिकेवर दि. ०४.०३.२०२० रोजी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ 
औरंगाबाद यांनी याचिकाकर्ती यांनी केलेल्या दि. २४ जुले, १९९८ च्या अर्जाच्या दिनांकापासून निवृत्ती 
वेतन देण्याबाबत खालील प्रमाणे आदेशित केले आहे:- 


५८८ 


Having regard to the totality of record discussed above in light of purpose and object 
underlying the Freedom Fighters Scheme discussed by Hon’ble Apex Court in Gurdial Singh 
case (sited supra) and the age of the petitioner, we deem it appropriate to allow the writ petition. 
Accordingly, we set aside the impugned order and allow the writ petition in terms of prayer 
clause ‘B’ and respondents would grant to her benefits under the scheme from 24-07-1998, the 


date of her application/ Affidavit. Rule made absolute in above terms.” 


2. सदर न्यायनिर्णयाच्या अंमलबजावणी करिता शासनाने आता खालील प्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

मा.उच्च न्यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र. ४६३३/२०१६ 
श्रीमती सरूबाई नारायणसिंह ठाकूर यांना दिनांक ०४.०३.२०२० रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयास 
अनुसरुन पुढीलप्रमाणे पूर्वलक्षी प्रभावाने राज्य शासनाच्या निवृत्ती वेतनाची थकबाकी अदा 
करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे - 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-१२१७/१३६/प्र.क्र.४०/स्वासैक-३ 


२. त्यानुसार श्रीमती सरूबाई नारायणसिंह ठाकूर यांना खालीलप्रमाणे रक्‍कम देय आहे. 


अ.क्र दिनांक कालावधी । प्रतिमाह एकूण रक्‍कम 
(रु.) (रु.) 

= | २४/०७/१९९८ ते ०८ दिवस | १,५००/- (१५००/३१) X 02 -३८७/- 
३१/०७/१९९८ 

२. ०१/०८/१९९८ ते १९ महिने ।१,५००/- १५०० X १९ = २८,५००/- 
२९/०२/२००० 

३. ०१/०३/२००० a ५१ महिने २,०००/- २००० X 44 = 9,02,000/- 
३१/०५/२००४ 

४. ०१/०६/२००४ ते २८ महिने 3,०००/- ३००० X २८ = ८४,०००/- 
३०/०९/२००६ 

षु. ०१/१०/२००६ ०१ दिवस | 3,000/- (३०००/३१) X 09= ९७/- 

६. ०२/१०/२००६ ते ३० दिवस | ¥,000/- (४०००/३१) X 30 = ३८७१/- 
३१/१०/२००६ 

७. ०१/११/२००६ ते २२ महिने । ४,०००/- ४००० X 22 = ८८,०००/- 
३१/०८/२००८ 

Cs ०१/०९/२००८ ते २३ दिवस | ¥,000/- (8000/30) X 23 = ३०६७/- 
२३/०९/२००८ 

र. २४/०९/२००८ ते ०७ दिवस ६,०००/- (000/30) X 09 = 9,800 /- 
३०/०९/२००८ 

ian ०१/१०/२००८ ते २४ महिने ६,०००/- (६००० X २४) = १,४४,०००/- 
३०/०९/२०१० 

| १. ०१/१०/२०१० ०१ दिवस | ६,०००/- (§000/39) x 09 = १९४/- 

१२. ०२/१०/२०१० ते ३० दिवस | ८,०००/- (८०००/३१) x 30= ७,७४२/- 
३१/१०/२०१० 

१३. ०१/११/२०१० ते ४७ महिने । ८,०००/- ८००० X $Y = ३,७६,०००/- 
३०/०९/२०१४ 

१४. ०१/१०/२०१४ १ दिवस ८,०००/- (८०००/३१) X 9 = २५८/- 

१५. ०२/१०/२०१४ ते ३० दिवस | १०,०००/- (१००००/३१) X 30 = ९६७७/- 
३१/१०/२०१४ 

१६. ०१/११/२०१४ ते ६९ महिने | १०,०००/- | 40,000 X &8 = §,20,000/- 
39/09/2020 

एकूण १५,३९,१९३/- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-१२१७/१३६/प्र.क्र.४०/स्वासैक-३ 


न्यायालयाने आदेशित केल्यानुसार श्रीमती सरूबाई नारायणसिंह ठाकूर यांना वरीलप्रमाणे 
रु. १५,३९,१९३/- ( अक्षरी रु. पंधरा लाख एकोणचाळीस हजार एकरे त्र्याण्णव फक्त ) इतकी रक्‍कम 
अदा करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच माहे, ऑगस्ट, २०२० पासून श्रीमती सरूबाई 
नारायणसिंह ठाकूर यांना नियमित स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्ती वेतन अदा करण्यात यावे. 


३. या प्रित्यर्थचा मागणी क्र. ए-५, प्रधान लेखाशिर्ष - २२३५,सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (६०) इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम (१०२) सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतन (००) (०१) 
स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती इत्यादींना निवृत्ती वेतन दत्तमत (२२३५००१५) 
या अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. वरील आदेशानुसार तात्काळ कार्यवाही करुन, जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी शासनास व मा.उच्च 
न्यायालय मुंबई,खंडपीठ औरंगाबाद यांना अहवाल सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२११२५१०३७५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Digitally signed by VALVI JANA JIVA 
Date: 2021.01.21 12:55:40 +05'30' 
(ज. जि. वळवी) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन 


१) मा.मुख्यमंत्री,यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२) मा. राज्यमंत्री,सा.प्र.वि. यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२ 
नागपुर (२ प्रती)/मुंबई (२ प्रती) 
४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
५) जिल्हाधिकारी, नांदेड (५ प्रती) (By R.P.A.D.) (यांना विनंती करण्यात येते की,केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल एक महिन्यांत सादर करण्यात यावा.तसेच मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ 
औरंगाबाद यांना त्याप्रमाणे अनुपाळन अहवाल सादर करावा. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड . 
विभागीय आयुक्त कार्यालय,औरंगाबाद. 
सरकारी वकील,मा.उच्च न्यायालय मुंबई,खंडपीठ औरंगाबाद. 
९) श्रीमती श्रीमती सरूबाई ARTIS ठाकूर,रा. सावरगाव, ता.हदगाव, जि. नांदेड 
१०) कक्ष अधिकारी (स्वासैक -१/२) 
११) निवडनस्ती (स्वासैक-३) 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


